वर्ष ९ , अंक १७ ] गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


पृष्ठे 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 9-9 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार ब 
व चार – क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


सत्यमेव जयते 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर २-३४ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२७ . 


ना . - एक -१ ( १५१८ ) . 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


शके १ ९ ४५ 


[ पृष्ठे ३४ , किंमत : रुपये ३०.०० 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


( १ ) 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400032 , Dated 21st March , 2023 . 

Read : Government Notification No. SPP - 2023 - U.O.R.14 - D - XIV , dated 17th March 2023 . 

As per Government Notification Published in Maharashtra Government Gazette , Nagpur Division , Part - 1 , 
dated 20-26 April 2023 , Page No. 1-2 , Serial No. 513 in this Notification Corrigendum as is under . 

CORRIGENDUM 


पृष्ठे 

१-१०९ 


No. SPP - 2023 - U.O.R.14 - D - XIV.— 

In the Government Notification bearing No. SPP - 2023 - U.O.R.14 - D - XIV , dated 17th March 2023 , for " Chief Judicial 
Magistrate " read as " Judicial Magistrate First Class " . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAVIN A. KUMBHOJKAR , 

Deputy Legal Advisor cum Deputy Secretary . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२८ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक मह . सहा- उ . जि.- भूसं - उवप्र - कावि - ४११-२०२३. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ , राजपत्र १३-१९ ऑक्टोबर , 
२०२२ अन्वये पान क्रमांक ११ ते १३ , अ.क्र . १०३१ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


66 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

; 


आणि ज्याअर्थी , अनूसची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३- एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , 

मौजा जऊळगाव , तालुका वर्धा , जिल्हा वर्धा . 

सर्व्हे क्रमांक किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


१५८/२ 


संपादनाखालील क्षेत्र 


एकूण संपादित क्षेत्र .. 


( ३ ) 
हे . आर 

००८ 


००८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

देवळी शाखा कालव्यावरील देवळी उपशाखा कालव्याचे बांधकामाकरीता . 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता निम्न वर्धा प्रकल्प , देवळी शाखा कालव्यावरील देवळी 
उप शाखा कालव्याचे बांधकामामुळे व कालवा प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील जमिनीला 
सिंचनाचे लाभ होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


प्रकल्पाचे नांव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 

( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोई - सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


- 

- निरंक - 


टीप : 

: उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२ ९ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 


३ 


66 


क्रमांक मह . सहा- उ.जि.- भूसं - उवप्र - कावि - ४१२-२०२३. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ११ , राजपत्र १३ - १ ९ ऑक्टोबर , 
२०२२ अन्वये पान क्रमांक ११ ते १३ , अ.क्र . १०३१ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

: 


आणि ज्याअर्थी , अनूसची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


४ 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


प्रकल्पाचे नांव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


वर्धा : 

दिनांक १० एप्रिल २०२३ . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३ - एलएक्यु - ४७-२०२२-२०२३ , 
मौजा काजळसरा , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा . 

संपादनाखालील क्षेत्र 


समाजाला मिळणारे लाभ 

( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोई - सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 


सर्व्हे क्रमांक किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


: — 


२७ ९ / २ 


एकूण संपादित क्षेत्र . 


( ३ ) 

हे . आर 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

सिंगारवाडी लघु कालवा क्र . ०२ वरील सिंगारवाडी उपलघु कालवा क्र . ०१ चे 
बांधकामाकरीता . 


०१८ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 


०१८ 


सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता निम्न वर्धा प्रकल्प , सिंगारवाडी लघु कालवा क्र . ०२ 
वरील सिंगारवाडी उपलघु कालवा प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील जमिनीला सिंचनाचे 
लाभ होणार आहे . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


नरेंद्र फुलझेले , 
जिल्हाधिकारी , 

वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३० . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक अ.का. - उपजि ( भू ) -विपाविम - क्र .२ - कावि - २०७-२०२३ . - 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ३५१ , दिनांक ४ जुलै २०२२ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनूसची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


66 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्रमांक २ , भंडारा यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


२ 


३ 


१ आसाराम सखाराम रामटेके 

गणपत बकाराम रामटेके 


५ 


आरक्षित भूखंडाचे 
रजिस्टरप्रमाणे मूळ 
धारकाचे नाव 


( २ ) 


सुका चिंधु लेंढे 
दशरथ नारायण रामटेके 
दसाराम सखाराम रामटेके 


ना . - एक -२ ( १५१८ ) . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४ - एलक्युएन - २०२१-२०२२ , 
मौजा पिंडकेपार ( टोली ) , ता . जि . भंडारा . 


सद्यःस्थितीत वहिवाट 
असणा - या व्यक्तीचे 


नाव 


( ३ ) 


वर्षा नरेश रामटेके 

शालीक लाखडु माकडे , 

रमेश लाखड्डु माकडे , 

श्रावण लाखडु माकडे , 

दशरथ लाखडु माकडे 
गिता सुखदेव लेंडे 
अंजना दशरथ रामटेके 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


बालक दशरथ रामटेके , 
रविंद्र बालक रामटेके , 
प्रशांत बालक रामटेके , 


सन १ ९ ६२ 

मधील नकाशा 
प्रमाणे भूखंड क्षेत्रफळ 
क्रमांक 


६ 


७ 


८ 


वाटप 

संपादित 
भूखंडाचे करावयाचे 
क्षेत्र 


९ 


चौ . फुट 

१५०० 

१५०० 


१५०० 

१५०० 

१५०० 


( ६ ) 

चौ . फुट 

१५०० 

१५०० 


१५०० 

१५०० 

१५०० 


बांधकाम 

क्षेत्र 


संपादनाखालील क्षेत्र 


खुल्या जागेचे एकूण क्षेत्र 

क्षेत्र 


( ७ ) 

( ८ ) 

( ९ ) 

चौ . फुट 

चौ . फुट 

चौ . फुट 

२६३.६२ १२३६.३८ 

१५००.०० 

९ २३.२० ५७६.८० १५००.०० 


१५००.०० 

१५००.०० 

८ ९ ०.५६ १५००.०० 


१५००.०० 

३७२.८३ ११२७.१७ 

६० ९ .४४ 


६ 


( १ ) 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


99 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 

२० 


२१ 


२२ 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची एक – चालू 

( ४ ) 


( २ ) 


सिताराम चिंधु माकडे 


रामजी सोमा मेश्राम 

राघो पांडू वाघमारे 


दयाराम राखड्डु बाभरे 


सोमा गडबड मेश्राम 

रामजी सोमा मेश्राम 


किसन लक्ष्मण मेश्राम 


मनिराम 

गणु मते 

मिठु कोठु साठवणे 


मिठु कोठु साठवणे 


गणपत रामजी वल्द 
कानु बाभरे 

गणपत रामजी वल्द 
कानु बाभरे 

गणपत रामजी वल्द 
कानु बाभरे 


गणपत तिमा जमजार 

पिठु पैकु माकडे 


टिकाराम तुकाराम 
आंबुलकर 


टिकाराम तुकाराम 
आंबुलकर 

बिसन चैतु मेश्राम 


( ३ ) 


गजानन सिताराम माकडे 
विठ्ठल सिताराम माकडे 


चिंतामण सुखदेव मेश्राम 

रायभान , सुर्यभान व 
बारकु वाघमारे 


विठ्ठल दयाराम बाभरे , 
भाऊराव दयाराम बाभरे 

रमेश श्रीपत मेश्राम 
सुखदेव रामजी मेश्राम , 

श्रीपत रामजी मेश्राम , 


वासुदेव रामजी मेश्राम , 

शकुंतला सुखदेव मेश्राम 


मोरेश्वर किसन मेश्राम , 

ज्ञानेश्वर किसन मेश्राम 

माणिक रामा मते 


कृष्णा लक्ष्मण साठवणे , 

सिताबाई रामजी साठवणे 


रामा मिठु साठवणे , 
लक्ष्मण मिठु साठवणे 


मालचंद , जगदिश व 
हिरामण बाभरे 


कवडु रामजी बाभरे , 
प्रदीप कवडु बाभरे 


प्रमिलाबाई दौलत बाभरे , 

रविंद्र दौलत बाभरे , 
देवेंद्र दौलत बाभरे , 

निखिल दौलत बाभरे 


शांताबाई नागो जमजार 

विनोद बाळकृष्ण माकडे , 

मुलचंद पिठु माकडे , 

मनोहर पिठु माकडे 


११ 


सदाशिव भाऊ शंकर व 
श्रीराम तांबुलकर , 

संपत बिसन मेश्राम , 

राजु , मदन , प्रल्हाद , 
यशवंत व संपत मेश्राम , 
प्रमिला मिन्नाथ मेश्राम 


१२ 

१३ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 

२० 


२३ 


२१ 


२५ 


२२ 

२६ 


अशोक बळीराम तांबुलकर , २७ 

धुरपता मयाराम तांबुलकर , 

ईश्वर बळीराम तांबुलकर 


२८ 


३३ 


( ५ ) 

चौ . फुट 

१५०० 


१५०० 

१५०० 


१५०० 


१५०० 

१५०० 


१५०० 


२४५० 

२४५० 


२४५० 


२४५० 


२४५० 


२४५० 


२४५० 

२४५० 


२४५० 


२४५० 


२४५० 


२४५० 


चौ . फुट 

१५०० 


१५०० 

१५०० 


१५०० 

१५०० 


१५०० 


१५०० १२०३.०० 


२४५० 

२४५० 


२४५० 


२४५० 


२४५० 


२४५० 


२४५० 

२४५० 


२४५० 


२४५० 


२४५० 


( ७ ) 

चौ . फुट 


२४५० 


१४४७.०० 


४३४.०० १०६६.०० १५००.०० 

९ २१.०० 

५७ ९ .०० १५००.०० 


५०१.०० 

९९ ८.५० 


५१६.६४ 


११७४.०० 


२४५०.०० 


( ८ ) 

चौ . फुट 

५३.०० 


२०६२.०० 


९ १५.६८ 

१५३४.३२ 

८ ९ ०.०० १५६०.०० 


२ ९ ७.०० 


९९९ .०० 

५०१.५० 


२२८२.०० 


( 8 ) 

चौ . फुट 

१५००.०० 


१२७६.०० 


९ ८३.३६ १५००.०० 


३८८.०० 


१५००.०० 


१५००.०० 

१५००.०० 


२४५०.०० 

२४५०.०० 


२४५०.०० 


२४५०.०० 


२४५०.०० 


४५०.०० २०००.०० २४५०.०० 


७३२.०० १७१८.०० २४५०.०० 

१५००.०० 

९ ५०.०० २४५०.०० 


३४१४.०० १४८६.०० ४ ९ ००.०० 


१६८.०० २४५०.०० 


५१७.०० १ ९ ३३.०० २४५०.०० 


( १ ) 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची एक – चालू 

( ४ ) 


( २ ) 


बैनी ज . मोडकु मेश्राम 


मैना ज . महागु 
सिंधिमेश्राम 


महादेव डोमा साठवणे 


नारायण दिनबा दिवटे 

जैराम श्रावण मेश्राम 


जैराम श्रावण मेश्राम 

परसराम पांडू मेश्राम 


दामा गोमा ढिवर 


गंगु बे . लोंढु मेश्राम 

दुधराम गोदरु मडावी 


आबु मुका गोंड 


बाबुराव उरकुडा कांबळे 


दयाराम अर्जुन साठवणे 

मोडकु बकाराम साठवणे 


( ३ ) 


रामदास , हरिदास , 
शिवदास , अंबलदास , 

देवदास व मोडकु मेश्राम 


दशरथ महागु सिंधीमेश्राम , 
छाया प्रकाश सिंधीमेश्राम , 

श्रीकांत , देवानंद व दशरथ 
सिंधीमेश्राम 


सदाशिव महादेव साठवणे , 

यशवंत , सुरेश , गुलाब व 
रघुनाथ साठवणे , नरेश 
पंढरी साठवणे 


कुंताबाई बळीराम दिवटे 

रघुनाथ जैराम मेश्राम , 
बाबुराव रघुनाथ मेश्राम 

रामदास जैराम मेश्राम 


अंताराम परसराम मेश्राम , 
विमल देवराम मेश्राम , 

सुनिल देवराम मेश्राम , 

रंजना ज . विलास भुरे 

विमल देवराम मेश्राम 


दलपत नत्थु चांदेकर 

लक्ष्मी दुधराम मडावी , 
मिना अशोक टेकाम 


सुशिल भाऊ धनराज वल्द 
माधो दिवटे , छायाबाई 
बाळकृष्ण दिवटे , 
साधो कवळु दिवटे , राजु 
साधो , रविंद्र साधो , 
रामेश्वर साधो , विजय 
साधो दिवटे 


बाबुराव उरकुडा कांबळे , 
आनंदराव बाबुराव कांबळे 


भगवान उरकुडा माकडे 

नामदेव , विठ्ठल , शिवशंकर 
व मोडकु साठवणे 


२ ९ 

३४ 


३० 


३५ 


३१ 


३६ 


३७ 

३८ 


३ ९ 


४० 


४१ 

४२ 


४३ 


के 


४५ 


४७ 


४ ९ 


५० 


( ५ ) 

चौ . फुट 


२४५० 

२४५० 


२४५० 

२४५० 


२४५० 


२४५० 


१५०० 

१५०० 


१५०० 


१५०० 


१५०० 

१५०० 


१५०० 


१५०० 


१५०० 


१५०० 


१५०० 


१५०० 


( ६ ) 

चौ . फुट 


२४५० 

२४५० 


२४५० 

२४५० 


२४५० 


२४५० 


१५०० 

१५०० 


१५०० 


१५०० 


१५०० 

१५०० 


१५०० 


१५०० 


१५०० 


१५०० 


( ७ ) 

चौ . फुट 


१५०० 


३४२६.४४ 


१५५०.०० 


२४७४.०० २४२६.०० ४ ९ ००.०० 


८६१.६६ 

५२८.७४ 


९ ०१.०० १५४ ९ .०० २४५०.०० 


७१०.०० 


७३१.६८ 


७ ९ ५.७० 

६४०.०० 


५३७.०० 


९ ८४.५० 


६००.०० 


९ ००.०० 


( ८ ) 
चौ . फुट 


१२१७.६० 


१५०० ११७०.०० 


१४७३.५६ ४ ९ ००.०० 


९ ००.०० 


६३८.३४ 

९ ७१.२६ 


७ ९ ०.०० 


७६८.३२ 


( ९ ) 

चौ . फुट 


५१५.५० 


0.000 


0.000 


२४५०.०० 


७०४.३० 

१५००.०० 

८६०.०० १५००.०० 


२८२.४० 


१५००.०० 

१५००.०० 


९ ६३.०० १५००.०० 


१५००.०० 


१५००.०० 


१५००.०० 


६००.०० 


९ ००.०० 


१५००.०० 


३३०.०० १५००.०० 


१५००.०० १५००.०० 


७ 


८ 


( १ ) 


३८ 


३ ९ 


४० 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची एक – चालू 
( ५ ) 

( ४ ) 


( २ ) 


गोपाळा जानबा वंजारी 

धर्मा जानबा वंजारी 

हेमराज जानबा वंजारी 

शिवराम बकाराम साठवणे 


( ३ ) 


प्रकल्पाचे नांव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ 


प्रेमदास गोपाळा वंजारी 

महादेव कुंडलिक वंजारी 

महादेव कुंडलिक वंजारी ५३ 

श्रावण शिवराम साठवणे व 
सुशिला हरिचंद साखरवाडे 


एकूण .. 


५१ 


५२ 


४६ 


चौ . फुट 

१५०० 


१५०० 


१५०० 


१५०० 


८६१०० 


चौ . फुट 

१५०० 


१५०० 


१५०० 


१५०० 


( ७ ) 


चो 


फुट 


११०४.०० 


९ ८४.५० 


( ८ ) 

चौ . फुट 

१५००.०० 


( 8 ) 

चौ . फुट 

१५००.०० 


३ ९ ६.०० १५००.०० 


५१५.५० 


१५००.०० 


३३४.५० ११६५.५० १५००.०० 


८६१०० ४५०२८.०० ४१०७२.०० ८६१००.00 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 

गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी . 

गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे सिंचन क्षमतेमध्ये वाढ होणार असून त्याचा लाभ सार्वजनिक पाणी 
पुरवठा , उद्योगधंदे व शेतजमिनीला होण आहे . 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . आरपीएन - २००७ - प्र.क्र.११७-२-१ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०० ९ अन्वये मौजा पिंडकेपार ( टोली ) चे खास बाब म्हणून 
पुनर्वसन करण्याबाबत मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत आराखडा 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ यातील कलम ३१ ( १ ) मध्ये नमूद केल्यानुसार , 
जिल्हाधिकारी , दुस - या अनुसूचीमध्ये तरतूद केलेल्या अनुज्ञेयतेच्या संदर्भात प्रत्येक बाधित कुटूंबासाठी पुनर्वसन व पुनर्वसाहत निवाडा देईल असे नमूद 
केले आहे . 


तसेच , शासन अधिसूचना दिनांक २७ ऑगस्ट , २०१४ मधील मुद्या क्रमांक १७ मध्ये नमूद केल्यानुसार भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या प्रारंभापूर्वी महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे 
पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ ( १ ९ ८ ९ चा महा . ३२ ) आणि त्याद्वारे निरसित करण्यात आलेला महाराष्ट्र प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या व्यक्तींची 
पुनर्स्थापना अधिनियम , १ ९ ७६ ( १ ९ ७६ चा महा ४१ ) यांच्या तरतुदी आणि ज्याद्वारे , १ ९ ८६ च्या उक्त अधिनियमास निरसित करण्यात आले त्या 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधीत व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ ( २०११ चा महा . ११ ) यांच्या तरतुदी ज्यांना लागू असतील अशी प्रकल्पबाधीत कुटूंबे , 
अधिनियमाच्या दुस - या व तिस - या अनुसूचीनुसार पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीचे घटक म्हणून विचार केला जाण्यासाठी पात्र ठरणार नाहीत असे नमूद 
केले आहे . 


तत्कालीन जिल्हाधिकारी , भंडारा यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . अका- पुर्न - काअ - १२- कावि - ७५६-१९९ ६ , दिनांक १७ मे १ ९९ ६ अन्वये महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम १० ( १ ) खाली कार्यकारी अभियंता , गोसेखुर्द धरण विभाग , वाही , कार्यकारी अभियंता , 
आंभोरा उपसा सिंचन विभाग , वाही , कार्यकारी अभियंता , टेकेपार उपसा सिंचन विभाग , आंबाडी यांनी सादर केलेल्या बाधीत व लाभक्षेत्राचे सर्व्हे 
अहवाल सादर केल्यानुसार परिपत्रक काढलेले असून त्यामध्ये मौजा पिंडकेपार , तह . जि . भंडारा या गावाचे क्षेत्र १३६.७६ हे . आर दर्शविले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 
९ 

या कार्यालयाकडील यापूर्वीचे भू.मा.क्र .६ - एलक्युएन - २००६-०७ , मौजा पिंडकेपार ( शेती ) , तह . जि . भंडारा या भूसंपादन प्रकरणांत १३०.५२ हे . आर 
क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात आले आहे . तसेच , भू.मा.क्र .१ - एलक्युएन -२०० ९ -१० , मौजा पिंडकेपार ( घरे ) , तह . जि . भंडारा या भूसंपादन प्रकरणांत 
१.४ ९ हे . आर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात आलेले असून सदर प्रकरणांत उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) , जिल्हाधिकारी कार्यालय , भंडारा कडून पुनर्वसन 
आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे . त्यानुसार मौजा पिंडकेपार या गावाचे पुनर्वसन मौजा बेला , तह . जि . भंडारा या ठिकाणी करण्यात आलेले 
आहे . सदर पुनर्वसनामध्ये मूळ गावठाणातील बाधीत कुटूंब व मौजा पिंडकेपार ( टोली ) येथील बाधीत होणा - या कुटूंबाची संख्या विचारात घेऊन पुनर्वसन 
आराखडा मंजूर करण्यात आल्याचे संदर्भिय पत्रान्वये कळविण्यात आलेले आहे . 


भंडारा : 
दिनांक १८ एप्रिल २०२३ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ५३१ . 


योगेश कुंभेजकर , 
जिल्हाधिकारी , 
भंडारा . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक मह.सहा . - विभूअ - उवप्र - कावि - ४०२-२०२३. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 
ना . - एक -३ ( १५१८ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


१० 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४ - एलएक्यु - ४७-२०२२-२३ , 
मौजा कृष्णापूर , तालुका सेलू , जिल्हा वर्धा . 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


: 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


४३ 


एकूण 


संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 


० ०४ 


० ०४ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


मदन तलाव प्रकल्प . 

मदन तलाव प्रकल्पाअंतर्गत उप लघु कालवा क्र . ०३ व डावा लघु कालवा क्र . ०४ चे 
मातीकाम व बांधकाम . 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार 
आहे . 


अनुसूची - तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना क्र . संकीर्ण- १-२०१५ - प्र . क्र . ३ - अ - २ , दि . 
१३ मार्च , २०१५ नुसार जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


( अ ) 


( ब ) 

( क ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

निरंक . 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे 

पदनाम 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 

( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


: 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३२ . 


: — 


: 


निरंक . 

निरंक . 


विशेष नोंद : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

कलम ११ ( १ ) अन्वये 


११ 


क्रमांक मह . सहा विभूअ - उवप्र- कावि - ३७५-२०२३ . – 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे 

66 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे 

; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


१२ 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी 
सुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात ) 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५ - एलएक्यु - ४७-२०२२-२३ , 
मौजा वानोडा , तालुका सेलू , जिल्हा वर्धा . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


एकूण 


: — 


संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 


० २४ 


० २४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


मदन तलाव प्रकल्प . 

मदन तलाव प्रकल्पाचे मातीकाम व बांधकाम . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या 
परिसरातील शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार 
आहे . 


अनुसूची - तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना क्र . संकीर्ण- १-२०१५ - प्र.क्र . ३ - अ -२ , दि . 
१३ मार्च , २०१५ नुसार जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

निरंक . 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे 

पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 

( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


वर्धा : 

दिनांक १० एप्रिल २०२३ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३३ . 


: 


वर्धा : 

दिनांक १२ एप्रिल २०२३ . 


: 


विशेष नोंद : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३४ . 


: 


निरंक . 

निरंक . 


रद्दबातल अधिसूचना 


क्र . म.स. - उविअ - अधि प्रसिद्धी - कलम - ११ - कावि - ५४४-२०२३ . - 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वर्धा यांचेकडून या कार्यालयाची अधिसूचना कलम ११ ( १ ) भूसंपादन अधिनियम , २०१३ नुसार 
पत्र क्र . अका - उविअ - कावि- १०२७-२०२२ , दि . २५ मे २०२२ अन्वये मौजा सिंदी रेल्वे , ता . सेलू , जि . वर्धा ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग 
एक , नागपूर विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक जून ९ - १५ , २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती . येथील गट क्र . १६ संपादित आराजी ७३१३.२५ चौ . 
मी . सिंदी रेल्वे येथील विकास आराखडा अंतर्गत क्रिडांगणाकरीता प्रसिद्ध करण्यात आली होती . 

परंतु , सदर अधिसूचना तांत्रिक कारणामुळे रद्दबातल समजण्यात यावी . 


नरेंद्र फूलझेले , 
जिल्हाधिकारी , 
वर्धा . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 

संदर्भ : १. महाराष्ट्र शासन भाग एक , नागपूर विभागीय पुरवणी , दिनांक ऑक्टोबर १३ ते १ ९ , २०२२ . 

२. महाराष्ट्र शासन भाग एक , नागपूर विभागीय पुरवणी , दिनांक फेब्रुवारी ० ९ ते १५ , २०२३ . 

शुद्धीपत्र 


१३ 


नरेंद्र फूलझेले , 
जिल्हाधिकारी , 
वर्धा . 


क्र . विभुअ - मह.हा. - उ . व प्र . - राजपत्र शुद्धीपत्र- कावि - ४२१-२०२३.– 

उपरोक्त संदर्भिय महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक , नागपूर विभागीय पुरवणी ऑक्टोबर १३ ते १ ९ , २०२२ रोजी पान क्र . ७ ते ९ , 
अ.क्र . १०२ ९ मध्ये भूसंपादन प्रकरणात भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) व फेब्रुवारी ० ९ ते १५ , २०२३ रोजी पान क्र . ६ व ७ , 
अ.क्र . २२२ मध्ये कलम १ ९ अन्वये भूसंपादन प्र . क्र . ०७ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२२ , मौजा अडेगाव , ता . देवळी , जि . वर्धा ची अधिसूचना प्रसिद्ध 
झाली आहे . 

ना . - एक -४ ( १५१८ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 

सदर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 

या ऐवजी 


स . नं . ३११ संपादित आराजी 

स . नं . ३१८/१ संपादित आराजी 


उर्वरीत अधिसूचनेमध्ये कोणतेही बदल नाही . 


वर्धा : 

दिनांक १२ एप्रिल २०२३ . 


एकूण . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३५ . 


० २६ 

० ३ ९ 


० ६५ 


असे वाचावे 


स . नं . ३११ संपादित आराजी 

स . नं . ३१८/१ संपादित आराजी 


एकूण . 


भंडारा : 
दिनांक ३१ मार्च २०२३ . 


जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , यांजकडून 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२० . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त -४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


अधिसूचना 


० ०२६ 

० ०३ ९ 


सोपान कासार , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट 

२०१ ९ . 


० ०६५ 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र . क्र . १३६ - परा - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर .४२३२ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , साकोली यांचेकडील पत्र क्र . - नगर भूमापन- ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव मौ . वांगी - २०२३ , दिनांक २८ 
मार्च २०२३ . 


क्रमांक ड्रोन सर्व्हे - अधिसूचना - मौजा वांगी - आ.क्र . ७७ ९ - ८३२-२०२३ 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा वांगी , ता . साकोली , जि . भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , साकोली यांचे अधिनस्त सजा वडद मध्ये मौजा वांगी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल 
करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे . 

$ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३१ मार्च २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन- ३ - सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


· 


जी . बी . डाबेराव , 

जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , 


भंडारा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३६ . 


प्रभारी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , यांजकडून 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र . क्र . १३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

चौविया - २०१५ - प्र . क्र . २६- वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० 

ऑगस्ट २०१ ९ . 

चौविया - २०१५- प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र . १३६ - परा- ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर .४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


1 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , गडचिरोली येथील पत्र क्र . - नगर भूमापन - ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजा - डोंगरगाव तुकूम - २०२३ , 
दिनांक १० मार्च २०२३ . 


अधिसूचना 

क्रमांक एनएलआरएमपी - ड्रोन सर्व्हे - गावठाण- अधिसूचना - मौजा डोंगरगाव तुकूम - ता . गडचिरोली - कावि - ८०-१४३३-२०२३ – 


१५ 


स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा डोंगरगाव तुकूम , तालुका गडचिरोली , जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण 
भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , गडचिरोली यांनी त्यांच्या अधिनस्त गडचिरोली सजा मध्ये मौजा डोंगरगाव तुकूम हे गांव 
नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 

} 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन- ३ - सनद फी आकारणी - प्र . क्र . १३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३७ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र.१३- मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० 

ऑगस्ट २०१ ९ . 

चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

गाजप्र -२०१ ९ - प्र.क्र .१३६ - परा - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

ऑगस्ट २०१ ९ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , गडचिरोली येथील पत्र क्र.- न.भू.- ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजा - काटली - २०२३ , दिनांक २१ मार्च २०२३ . 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एनएलआरएमपी - ड्रोन सर्व्हे- गावठाण - अधिसूचना - मौजा - काटली - ता . गडचिरोली - कावि - ८४-१४३७-२०२३. 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा - काटली , तालुका गडचिरोली , जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण 
भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , गडचिरोली यांनी त्यांच्या अधिनस्त सजा मध्ये मौजा - काटली हे गांव नव्याने समाविष्ट 
करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन- ३ - सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


१६ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३८ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
चौविया - २०१५- प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 

चौविया - २०१५- प्र.क्र . २६- वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र . क्र . १३६ - परा - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर .४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , गडचिरोली येथील पत्र क्र . न . भू . - ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजा - काटली चक- २०२३ , दिनांक २३ 
मार्च २०२३ . 


अधिसूचना 

क्रमांक एनएलआरएमपी - ड्रोन सर्व्हे - गावठाण- अधिसूचना - मौजा - काटली चक - ता.गडचिरोली - कावि - ८२-१४४०-२०२३. 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा - काटली चक , तालुका गडचिरोली , जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण 
भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , गडचिरोली यांनी त्यांच्या अधिनस्त गडचिरोली सजा मध्ये मौजा - काटली चक हे गांव 
नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 

· 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन - ३- सनद फी आकारणी - प्र . क्र . १३८ - २० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करूनसनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३ ९ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -२०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 

चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० 

चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

गाजप्र -२०१ ९ - प्र.क्र . १३६ - परा - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.एस.आर .४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी येथील पत्र क्र . - न.भू.- ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजा - कुरंझा -२०२३ , दिनांक २ मार्च २०२३ . 

अधिसूचना 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


क्रमांक एनएलआरएमपी - ड्रोन सर्व्हे - गावठाण- अधिसूचना - मौजा - कुरंझा - ता . आरमोरी - कावि - ६४-१४४३-२०२३ – 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा - कुरंझा , तालुका आरमोरी , जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण भूमापनाचे 
काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी यांनी त्यांच्या अधिनस्त आरमोरी सजा मध्ये मौजा - कुरंझा हे गांव नव्याने समाविष्ट करून 
सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन - ३- सनद फी आकारणी - प्र . क्र . १३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ५४० , 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र.१३- मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 

चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

गाजप्र -२०१ ९- प्र . क्र . १३६ - परा - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी येथील पत्र क्र . - न.भू.- ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजा - टेंभा चक - २०२३ , दिनांक २ 

मार्च २०२३ . 


१७ 


} 


अधिसूचना 

क्रमांक एनएलआरएमपी - ड्रोन सर्व्हे- गावठाण- अधिसूचना - मौजा - टेंभा चक- ता.आरमोरी - कावि -६ ९ - १४४६-२०२३ . 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा - टेंभा चक , तालुका आरमोरी , जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण भूमापनाचे 
काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी यांनी त्यांच्या अधिनस्त आरमोरी सजा मध्ये मौजा - टेंभा चक हे गांव नव्याने समाविष्ट करून 
सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 

. 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन- ३ - सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४१ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -२०१८ - प्र . क्र . १३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५- प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - परा - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


ना . - एक -५ ( १५१८ ) . 


चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 


( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी येथील पत्र क्र.- न भू - ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजा - बोडधा चक - २०२३ , दिनांक २ 

मार्च २०२३ . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 

अधिसूचना 

क्रमांक एनएलआरएमपी - ड्रोन सर्व्हे- गावठाण- अधिसूचना - मौजा - बोडधा चक - ता . आरमोरी - कावि - ६२-१४४९ - २०२३ 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा - बोडधा चक , तालुका आरमोरी , जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण 
भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी यांनी त्यांच्या अधिनस्त आरमोरी सजा मध्ये मौजा - बोडधा चक हे गांव नव्याने 
समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 


१८ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन- ३ - सनद फी आकारणी - प्र . क्र . १३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४२ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 

चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - परा- ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी येथील पत्र क्र.- न.भू - ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजा - देलोडा बु . २०२३ , दिनांक २ 
मार्च २०२३ . 


· 


अधिसूचना 

क्रमांक एनएलआरएमपी - ड्रोन सर्व्हे- गावठाण अधिसूचना - मौजा - देलोडा बु . ता . आरमोरी - कावि - ६३-१४५२-२०२३ – 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा - देलोडा बु . , तालुका आरमोरी , जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण 
भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी यांनी त्यांच्या अधिनस्त आरमोरी सजा मध्ये मौजा - देलोडा बु . हे गांव नव्याने 
समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 

· 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन- ३ - सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४३ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० 

ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 
१ ९ 

( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र . १३६ - परा- ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर .४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी येथील पत्र क्र . न . भू - ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजा - कुरंडी माल - २०२३ , दिनांक २ 
मार्च २०२३ . 


अधिसूचना 

क्रमांक एनएलआरएमपी - ड्रोन सर्व्हे- गावठाण- अधिसूचना - मौजा - कुरंडी माल - ता . आरमोरी - कावि - ६१-१४५५-२०२३ . – 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा - कुरंडी माल , तालुका आरमोरी , जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण 
भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी यांनी त्यांच्या अधिनस्त आरमोरी सजा मध्ये मौजा - कुरंडी माल हे गांव नव्याने 
समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 

, 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन - ३- सनद फी आकारणी - प्र . क्र . १३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४४ . 

वाचा : - ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -२०१८ - प्र.क्र.१३- मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - परा - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी येथील पत्र क्र . - न भू - ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजा- वनखेडा - २०२३ , दिनांक २ 
मार्च २०२३ . 


अधिसूचना 

क्रमांक एनएलआरएमपी - ड्रोन सर्व्हे- गावठाण- अधिसूचना - मौजा - वनखेडा - ता . आरमोरी - कावि - ६०-१४५८-२०२३. 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा - वनखेडा , तालुका आरमोरी , जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण भूमापनाचे 
काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी यांनी त्यांच्या अधिनस्त आरमोरी सजा मध्ये मौजा - वनखेडा हे गांव नव्याने समाविष्ट करून 
सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 

} 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन- ३ - सनद फी आकारणी - प्र . क्र . १३८ - २० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४५ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५- प्र.क्र .२६ - वित्त ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र . १३६ - परा- ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर .४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी येथील पत्र क्र . - न भू - ड्रोन सर्व्हे- परिरक्षण प्रस्ताव - मौजा - तुलतुली - २०२३ , दिनांक २ 
मार्च २०२३ . 


. 


चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 


अधिसूचना 

क्रमांक एनएलआरएमपी - ड्रोन सर्व्हे- गावठाण- अधिसूचना - मौजा - तुलतुली - ता . आरमोरी - कावि - ६७-१४६१-२०२३ – 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा - तुलतुली , तालुका आरमोरी , जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण भूमापनाचे 
काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी यांनी त्यांच्या अधिनस्त आरमोरी सजा मध्ये मौजा - तुलतुली हे गांव नव्याने समाविष्ट करून 
सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 

} 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन- ३ - सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४६ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र.१३- मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 

चौविया - २०१५- प्र.क्र . २६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - परा - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

( ५ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर .४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी येथील पत्र क्र . न . भू . - ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजा- वडेगाव -२०२३ , दिनांक २ 
मार्च २०२३ . 


अधिसूचना 


क्रमांक एनएलआरएमपी - ड्रोन सर्व्हे - गावठाण- अधिसूचना - मौजा - वडेगाव - ता.आरमोरी - कावि - ६८-१४६४-२०२३ . 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा - वडेगाव , तालुका आरमोरी , जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण भूमापनाचे 

● 

काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आरमोरी यांनी त्यांच्या अधिनस्त आरमोरी सजा मध्ये मौजा - वडेगाव हे गांव नव्याने समाविष्ट करून 
सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 
२१ 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन - ३- सनद फी आकारणी - प्र.क्र.१३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४७ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र.१३- मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 

चौविया - २०१५- प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९ - प्र.क्र .१३६ - परा- ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर .४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , गडचिरोली येथील पत्र क्रमांक - न.भू. ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजा - माड्या तुकूम - २०२३ , दिनांक २१ 
मार्च २०२३ . 


क्रमांक एनएलआरएमपी - ड्रोन सर्व्हे- गावठाण- अधिसूचना - मौजा - माड्या तुकूम - ता.गडचिरोली - कावि - ८३-१४७७-२०२३. 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा - माड्या तुकूम , तालुका गडचिरोली , जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण 
भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , गडचिरोली यांनी त्यांच्या अधिनस्त गडचिरोली सजा मध्ये मौजा - माड्या तुकूम हे गांव 
नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 


चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 


अधिसूचना 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन - ३- सनद फी आकारणी - प्र . क्र . १३८-२० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४८ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र.१३- मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० 

ऑगस्ट २०१ ९ . 

चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र . १३६ - परा - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर .४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


संदर्भ : - उप अधीक्षक 

मार्च २०२३ . 


ना . - एक -६ ( १५१८ ) . 


· 


भूमि अभिलेख , गडचिरोली येथील पत्र क्रमांक - न.भू. - ड्रोन सर्व्हे - परिरक्षण प्रस्ताव - मौजा - राणखेडा -२०२३ , दिनांक १३ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 

अधिसूचना 


क्रमांक एनएलआरएमपी - ड्रोन सर्व्हे- गावठाण 

अधिसूचना - मौजा - राणखेडा - ता.गडचिरोली - कावि - ७७-१५०९ - २०२३.– 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा - राणखेडा , तालुका गडचिरोली , जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण 
भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , गडचिरोली यांनी त्यांच्या अधिनस्त गडचिरोली सजा मध्ये मौजा - राणखेडा हे गांव नव्याने 
समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 

J 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन- ३ - सनद फी आकारणी - प्र.क्र .१३८ - २० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४ ९ . 

वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५- प्र.क्र . २६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र -२०१ ९- प्र.क्र .१३६ - परा - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ 
ऑगस्ट २०१ ९ . 


( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर .४३२३ - स - ४-१९९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


संदर्भ 

: - उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , गडचिरोली येथील पत्र क्रमांक - न . भू . ड्रोन सर्व्हे- परिरक्षण प्रस्ताव - मौजा - शिवणी -२०२३ , दिनांक १३ 
मार्च २०२३ . 


} 


अधिसूचना 

क्रमांक एनएलआरएमपी - ड्रोन सर्व्हे- गावठाण- अधिसूचना - मौजा - शिवणी - ता . गडचिरोली - कावि - ७८-१५१२-२०२३.– 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा - शिवणी , तालुका गडचिरोली , जिल्हा गडचिरोली या गावाचे गावठाण भूमापनाचे 
काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , गडचिरोली यांनी त्यांच्या अधिनस्त गडचिरोली सजा मध्ये मौजा - शिवणी हे गांव नव्याने समाविष्ट 
करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेबाबत एतद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 

} 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ एप्रिल २०२३ पासून होणेची आहे . उक्त गावची सनद फी रक्कम मा . जमाबंदी आयुक्त आणि 
संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन- ३ - सनद फी आकारणी - प्र.क्र .१३८ - २० , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


गडचिरोली : 
दिनांक ११ एप्रिल २०२३ . 


नंदा आंबेकर , 
प्रभारी जिल्हा अधीक्षक , 
भूमि अभिलेख , गडचिरोली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५० . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - ८५-२०२३. 

श्री . आर . एन . बावणकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , वरोरा यांना दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०२३ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक ०७ फेब्रुवारी 
२०२३ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . एन . बावणकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील . 


66 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . आर . एन . बावणकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ' 

,, 


जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . आर . एन . बावणकर , हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत , प्रशासकीय कामाचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश ( व . 
स्तर ) , वरोरा यांचेकडे तसेच न्यायिक कामाचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधसीश 
२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . तसेच जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक - वरिष्ठ लिपीक 
( सांख्यिकी ) - १६५ - २०२२ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ अन्वये शासकीय 
सुटीचे दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या न्यायिक अधिकारी याचेकडे कार्यभार 
ठेवण्यात आलेला आहे त्याचप्रमाणे उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार 
ठेवण्यात येत आहे . 


· 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५१ . 

आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - ८६-२०२३. 

श्रीमती एन . एम . पंचारिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना या कार्यालयाचे आदेश 
पृष्ठांकन क्रमांक -३ ९४-२०२३ , दिनांक २७ जानेवारी २०२३ अन्वये दिनांक 
२८ जानेवारी २०२३ चे रिमांड कामकाज आटोपल्यानंतर ते 
दिनांक ३० जानेवारी २०२३ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात 
आलेली मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीस जोडून दिनांक ३० जानेवारी 
२०२३ ते ०१ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकूण तिन दिवसांची परिवर्तीत 
सोडण्याचे परवानगीसह “ कार्योत्तर ” मंजूर करण्यात 
रजा मुख्यालय 
येत आहे . 

" 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एम . पंचारिया , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


66 


' महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती एन . एम . पंचारिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


२३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५२ . 

आदेश 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन . एम . पंचारिया , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


39 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) ८७ - २०२३ . 

श्री . एस . एम . कादरी , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चिमुर यांना दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ ते 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२३ - दुसरा शनिवार , दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२३ 
रविवार व दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ - महाशिवरात्री या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) तसेच दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२३ चे लोक अदालत चे 
कामकाज आटोपल्यानंतर ते दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२३ चे कार्यशाळेपूर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एम . कादरी , दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चिमुर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


66 


' महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . एस . एम . कादरी , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चिमुर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
चिमुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एस . एम . कादरी , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . तसेच , 
शासकीय सुटीच्या दिवशी ज्या न्यायिक अधिका - याकडे रिमांडचे काम 
ठेवण्यात आलेली आहे त्यांचेकडे सुटीच्या दिवशीचा कार्यभार ठेवण्यात 
येत आहे . 

दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२३ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५३ . 

आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - १००-२०२३. 

श्रीमती व्ही . एस . कसबे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्र . ५२-२०२३ , दिनांक २१ जानेवारी २०२३ अन्वये मजूर करण्यात 
आलेली दिनांक ३० जानेवारी २०२३ ते दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत 
एकूण तीन दिवसाची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
जोडून दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत 
एकूण तीन दिवसाची वाढीव अर्जित रजा ( दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०२३ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच , दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२३ ते 
दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२३ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह “ कार्येत्तर " मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . एस . कसबे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . 
एस . कसबे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ' 

99 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती व्ही . एस . कसबे , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५४ . 

आदेश 


क्रमांक -सहा अधी . ( आस्था ) - १०१-२०२३ . 

श्रीमती डी . आर . भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्र . ३ ९ -२०२३ , दिनांक १६ जानेवारी २०२३ अन्वये मंजुर करण्यात 
आलेली दिनांक ३० जानेवारी २०२३ ते दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत 
एकूण चार दिवसाची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
जोडून दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत 
एकूण दोन दिवसाची वाढीव अर्जित रजा ( दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०२३ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) “ कार्येत्तर ” मंजूर करण्यात येत आहे . 


66 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती डी . आर . भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


शके १ ९ ४५ 


66 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती डी . आर . 
भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , राजुरा ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


66 


39 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती डी . आर . भंडारी , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ५५५ . 
आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - १०२ - २०२३. – 

श्री . पी . एन . रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा , यांना दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२३ 
ते दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकूण तिन दिवसांची परिवर्तीत रजा 
कार्योत्तर ” मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . एन . रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एन . 
रोकडे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . एन . रोकडे , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५६ . 

आदेश 


क्रमांक- सहा अधी . ( आस्था ) १०३-२०२३ . 

श्री . पी . एच . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्र . ४०-२०२३ , दिनांक १६ जानेवारी २०२३ अन्वये मंजूर करण्यात 
आलेली दिनांक ३० जानेवारी २०२३ ते दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत 
एकूण चार दिवसाची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस 
जोडून दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 


एकूण दोन दिवसाची वाढीव अर्जित रजा ( दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०२३ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) “ कार्योत्तर ” मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . एच . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


66 


' महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . पी . एच . जोशी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ' 

99 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , बल्लारपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . एच . जोशी , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 


होता . 

दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२३ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५७ . 

आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) -१०७-२०२३ . 

श्री . प्रमोद शं . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , ( क स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , नागभिड यांना दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ 
ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची अर्जित रजा 
तसेच दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ ते १६ फेब्रुवारी २०२३ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . प्रमोद शं . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , नागभिड हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . प्रमोद शं . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , नागभिड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
नागभिड यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . प्रमोद शं . पाटील , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , नागभिड यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२३ . 


ना . - एक -७ ( १५१८ ) . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५८ . 

आदेश 


क्रमांक - सहा 


अधी . ( आस्था ) - ११५ -२०२३ . 


श्री . ए . जे . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना यांना दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ 
ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकूण चार दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ - महाशिवरात्री या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते १ ९ 
फेब्रुवारी २०२३ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


२५ 


रजेवरून परत आल्यानतंर श्री . ए . जे . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २४ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . 
जे . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , कोरपना हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , कोरपना यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . ए . जे . पाटील , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५ ९ . 

आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - ११६-२०२३ . – 

श्री आर . एन . पाठक , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . श्रेणी , ब्रम्हपूरी यांना दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ ते 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकूण पाच दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२३ - रविवार व दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ - 
महाशिवरात्री या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२३ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री आर . एन . पाठक , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , ब्रम्हपूरी हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


66 


' महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . 
एन . पाठक , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , ब्रम्हपूरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , 


ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 

सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र श्रेणी , 
ब्रम्हपूरी , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री आर . एन . पाठक , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.श्रे . ब्रम्हपूरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२३ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६० . 

आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - ११८-२०२३. 

श्री . तुषार बी . वाजे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांना दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ ते 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकूण पाच दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२३ - दुसरा शनिवार , दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२३ 
रविवार व दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ - महाशिवरात्री या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) तसेच दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२३ चे लोक अदालतचे 
कामकाज आटोपल्यानंतर ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यांत येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री तुषार बी . वाजे , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्यांच पदावर कायम राहतील . 


66 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . तुषार 
बी . वाजे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
बल्लारपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . तुषार बी . वाजे , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६१ . 

आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - १२२ - २०२३. – 

श्री ए . एस . जगताप , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सावली यांना दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३ 
ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३- महाशिवरात्री , दिनांक १ ९ फेब्रुवारी 
२०२३ - रविवार , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२३ चौथा शनिवार व 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२३ - रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच 


शके १ ९ ४५ 


दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ फेब्रुवारी 
२०२३ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


तसेच दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आयोजीत कार्यशाळेस गैरहजर 
राहण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . एस . जगताप , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सावली हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


66 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एस . 
जगताप , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर . ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , सावली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
सावली यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . ए . एस . जगताप , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , सिंदेवाही यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०२३ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६२ . 
आदेश 


क्रमांक- सहा अधी . ( आस्था ) - १२५ - २०२३ . 

श्री . बि . वाय . फड , जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांना दिनांक ० ९ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२३ 
पर्यन्त एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२३ - 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२३ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसंह “ कार्योत्तर ” मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बि . वाय . फड , जिल्हा न्यायाधीश- ४ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


- 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बि . वाय . 
फड , जिल्हा न्यायाधीश- ४ तथा अति . सत्र न्यायाधीश चंद्रपूर हे जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहीले असते . ” 


जिल्हा न्यायाधीश - ४ तथा अति सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . बि वाय . फड , हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक 
०८ फेब्रुवारी २०२३ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते ० ९ फेब्रुवारी २०२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 


पर्यंत आणि दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे तसेच दिनांक १० फेब्रुवारी २०२३ 
रोजीचा कार्यभार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता . 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६३ . 
आदेश 


क्रमांक- सहा अधी . ( आस्था ) - १२ ९ - २०२३. – 

श्रीमती धनश्री आर . भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा , यांना दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ 
ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकूण चार दिवसाची अर्धवेतनी 
रजा ( दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३- महाशिवरात्री या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह म . ना . से . ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील परिच्छेद ७० ( २ ) प्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती धनश्री आर . भंडारी , दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती धनश्री 
आर . भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , राजुरा , ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर . ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
राजुरा , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती धनश्री आर . भंडारी , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६४ . 

आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - १३० - २०२३. – 

श्री . डी . आर . पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वरोरा यांना दिनांक २० फेब्रुवारी 
२०२३ ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकुण पाच दिवसांची अर्जित 
रजा ( दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ - महाशिवरात्री , दिनांक १ ९ फेब्रुवारी 
२०२३ रविवार , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२३ चौथा शनिवार व दिनांक २६ 
फेब्रुवारी २०२३ रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १७ 
फेब्रुवारी २०२३ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२३ 


चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


तसेच दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आयोजित कार्यशाळेस गैरहजर 
राहण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानतंर श्री . डी . आर . पठाण , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वरोरा हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . 
आर . पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . 


२७ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६५ . 

आदेश 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी . आर . पठाण , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) , वरोरा यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


११ 


चंद्रपूर : 

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३ . 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - १३१-२०२३ . 

जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक / ११५ / २०२३ , दिनांक ० ९ फेब्रुवारी २०२३ 
अन्वये श्री . ए . जे . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना यांना दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ 
ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत मंजुर करण्यात आलेली अर्जित रजा 
व मुख्यालय सोडण्याची परवानगी त्यांचे दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ चे 
विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६६ . 


( अवाच्य ) , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - ४४-२०२३. 

श्री . पी . जी . लंबे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , गोंडपिपरी यांना दिनांक १६ जानेवारी २०२३ ते दिनांक २३ 
जानेवारी २०२३ पर्यंत एकूण आठ दिवसाची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , 


तसेच , या कार्यालयाचे आदेश पृष्ठांकण क्रमांक -१७० / २०२३ , 
दिनांक १२ जानेवारी २०२३ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली 
दिनांक १६ जानेवारी २०२३ रोजीची किरकोळ रजा त्यांचे विनंती 
अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . जी . लंबे , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , गोंडपिपरी हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


' महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . पी . जी . लंबे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , गोंडपिपरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
गोंडपिपरी या न्यायालयांचा कार्यभार श्री . पी . जी . लंबे , हे त्यांचे कामावर 
रुजू होईपर्यन्त दिनांक १६ जानेवारी २०२३ ते दिनांक २१ जानेवारी २०२३ 
पर्यंत व दिनांक २३ जानेवारी २०२३ रोजींचा कार्यभार सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर 
यांचेकडे तसेच दिनांक २२ जानेवारी २०२३ ( रविवार ) रोजीचा कार्यभार 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६७ . 
आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - ४५-२०२३ . – 

श्री डी . एस . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना दिनांक १८ जानेवारी २०२३ ते दिनांक २१ जानेवारी 
२०२३ पर्यंत एकूण चार दिवसाची अर्जित रजा ( दिनांक २२ जानेवारी 
२०२३ - रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १७ जानेवारी २०२३ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ जानेवारी २०२३ चे कार्यालयीन 
वेळेपुवीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री डी . एस . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती , हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . 
शर्मा ; दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . 

दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 


" 


भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री डी . एस . शर्मा , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक १७ जानेवारी २०२३ . 


शके १ ९ ४५ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६८ . 
आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था ) - ६५-२०२३ . 

श्री . एस . एम . कादरी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चिमुर यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्रमांक ५१ / २०२३ , दिनांक २१ जानेवारी २०२३ अन्वये करण्यात आलेली 
दिनांक ३० जानेवारी २०२३ ते दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकूण 
सहा दिवसांची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याची परवानगी त्यांचा 
विनंती अर्ज दिनांक २८ जानेवारी २०२३ नुसार रद्द करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६ ९ . 

आदेश 


क्रमांक- सहा अधी ( आस्था ) ६६ - २०२३ . 

श्री . पी . जी . भोसले , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ०४ फेब्रुवारी 
२०२३ पर्यन्त एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक ०५ फेब्रुवारी 
२०२३ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२३ 
ते दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२३ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . जी . भोसले , जिल्हा न्यायाधीश - 
२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -१ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . जी . 
भोसले , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले . नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहीले असते . 


" 


जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . जी . भोसले हे त्यांचे कामावर रुजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


चंद्रपूर : 

दिनांक २७ जानेवारी २०२३ . 


( अवाच्य ) , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७० . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 
अध्यक्ष , राज्य मंडळ , महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांचेकडील क . अ.शा. / 
क्र.रा.मं. / परीक्षा५-५८५ , दि . ०२ फेब्रुवारी , २०२३ . 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 
आदेश 


वाचा . – ( १ ) 

— 

( २ ) 


क्रमांक अजिदं- गृह- कक्ष १४ ( २ ) - कावि - २४०-२०२३ – 

ज्याअर्थी , वाचा क्र . ( २ ) पत्रान्वये अध्यक्ष , राज्य मंडळ , महाराष्ट्र 
राज्य , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , पुणे यांनी कळविलेनुसार 
महाराष्ट्र राज्य , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , पुणे यांचे 
वतीने नागपूर जिल्ह्यात उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ . १२ वी 
एचएससी , परीक्षा ) दिनांक २१ फेब्रुवारी , २०२३ ते दिनांक २१ मार्च , 
२०२३ या कालावधीत आणि माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 
( इ . १० वी एसएससी परीक्षा ) दिनांक ०२ मार्च , २०२३ ते दिनांक २५ मार्च , २०२३ 
पर्यंतच्या कालावधीत शिक्षण मंडळाकडून आयोजित केलेल्या आहेत . 
परीक्षा सार्वजनिक स्वरूपाची असल्याने याबाबत समाजाची संवेदनशीलता 
लक्षात घेऊन नागपूर जिल्ह्याचे ग्रामीण क्षेत्रातील सर्व परीक्षा केंद्रावर 
परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी व परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार होऊ 
नये याकरीता फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ नुसार निर्बंध 
घालण्याची बाब निदर्शनास आणून दिलेली आहे . 

या 


आणि ज्याअर्थी , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , पुणे 
मंडळाकडून आयोजित केलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा 
( इ . १२ वी एचएससी परीक्षा ) आणि माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 

( इ . १० वी एसएससी परीक्षा ) कालावधीत नागपूर जिल्ह्याचे ग्रामीण 
क्षेत्रातील सर्व परीक्षा केंद्रावर परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी व 
परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार होऊ नये , तसेच या परीक्षा केंद्रावर कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये , याकरीता परीक्षा केंद्राचे परिसर व 
सभोवतालच्या १०० मीटर परीसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम 
१४४ नुसार निर्बंध लागू करून सार्वजनिक टेलीफोन / एसटीडी / आयएसडी 
बुथ / फॅक्स केंद्रे / झेरॉक्स सेंटर्स / ई - मेल इंटरनेट सुविधा / लॅपटॉप / मोबाईल / 
प्रसार माध्यमे अथवा तत्सम संपर्क साधने बंद ठेवणे आवश्यक 
आहे . तसेच , शासनाने निर्देश दिल्याप्रमाणे कॉपीमुक्त अभियानाची 
प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे अशी माझी खात्री झालेली 
आहे . 


J 


F 


त्याअर्थी , मी , डॉ . विपीन , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 
नागपूर फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये महाराष्ट्र राज्य , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , 
नागपूर यांचेकडून उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ . १२ वी एचएससी 
परीक्षा ) आणि माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ . १० वी एसएससी 
परीक्षा ) घेतल्या जाणा - या परीक्षा दिनांक २१ फेब्रुवारी , २०२३ रोजी 

ना . - एक -८ ( १५१८ ) . 


सकाळी ०६.०० वाजले पासून ते दिनांक २५ मार्च , २०२३ चे २०:०० 
वाजेपर्यंत या कालावधीत नागपूर ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्रावर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
हाऊ नये , परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार होऊ नये , परीक्षा सुरळीतपणे पार 
पाडण्याकरीता खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे . 


१. नागपूर ग्रामीण जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा 
केंद्राच्या परीसरात व त्यासभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात 
परीक्षेशी संबंधित असलेल्या शिक्षक , अधिकारी , कर्मचारी इत्यादी 
वगळून इतर कोणत्याही खाजगी व्यक्तींना परीक्षा केंद्रावर प्रवेश 
करण्यासाठी या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


२. तसेच , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्राचे परीसरात दोन 
किंवा दोन पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत 
आहे . सदरचा आदेश संबंधीत केंद्रावर परीक्षेस बसलेले परीक्षार्थी , 
परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी / कर्मचारी , पोलीस अधिकारी व कर्मचारी / 
सुरक्षा अधिकारी यांना लागू होणार नाहीत . 


३. सदर परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरातील 
सार्वजनिक टेलीफोन / एसटीडी / आयएसडी / बुथ / फॅक्स केंद्रे / झेरॉक्स 
सेंटर्स / ई - मेल इंटरनेट सुविधा / लॅपटॉप / मोबाईल / प्रसार माध्यमे 
अथवा तत्सम संपर्क साधने बंद ठेवावीत . 


४. परीक्षा केंद्रावर मोबाईल , वायरलेस सेट , ट्रॉझिस्टर , रेडियो , 
कॅलक्युलेटर , लॅपटॉप व तत्सम इतर साधने परिक्षा केंद्रावर 
जवळ बाळगण्यास व परिसराचे १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरात 
वापरण्यास मनाई करण्याचा आदेश लागू करीत आहे . 


२ ९ 


सदर आदेशाचे कोणतीही व्यक्तीने उल्लघंन केल्यास भारतीय दंड 
संहिता , १८६० च्या कलम १८८ नुसार दंड नियम / कायदेशीर कारवाईस 
पात्र राहतील . 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १८ फेब्रुवारी , २०२३ 
रोजी दिला आहे . 


नागपूर : 

दिनांक १८ फेब्रुवारी , २०२३ . 


डॉ . विपीन , 
जिल्हाधिकारी तथा 
जिल्हादंडाधिकारी , नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७१ . 


अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस 
अधिनियम क्रमांक - २२ ची कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 


अधिसूचना 

क्रमांक जिकागों - दंड- कावि- ९०- २०२३. – 


ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , गोंदिया कार्यालयीन पत्र दिनांक ० ९ 
फेब्रुवारी , २०२३ नुसार दिनांक ११ फेब्रुवारी , २०२३ ते २५ फेब्रुवारी , 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , 


२०२३ या कालावधीत जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनाकडून त्यांच्या 
प्रलंबित मागणी संबंधाने उपोषणे , धरणे , मोर्चे , रास्तारोको , जेल भरो व 
संप इत्यादी आंदोलने आयोजित केले जात आहेत . तसेच , दिनांक १८ 
फेब्रुवारी , २०२३ रोजी “ महाशिवरात्री ” व दिनांक १ ९ फेब्रुवारी , २०२३ 
रोजी शिवजयंती ” हे सण / उत्सव साजरे करण्यात येणार 
आहेत . महाशिवरात्री निमित्त प्रतापगड , ता . अर्जुनी मोरगांव येथे दिनांक 
१८ फेब्रुवारी , २०२३ ते २३ फेब्रुवारी , २०२३ या कालावधीत मोठ्या 
प्रमाणात यात्रेचे आयोजन करण्यात येणार आहे . तसेच , जिल्ह्यात 
ठिकठिकाणी यात्रेचे आयोजन केले जातात . आयोजित यात्रेमध्ये भाविकांची 
मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था 
राखणे कमी दक्षता बाळगणे गरजेचे आहे . 


66 


त्याअर्थी , मी , स्मिता बेलपत्रे , अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया 
म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकारा अंतर्गत सन १ ९ ५१ च्या मुंबई 
पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये गोंदिया 
जिल्ह्याकरीता सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेसाठी दिनांक ११ फेब्रुवारी , 
२०२३ च्या ००.०१ वाजे पासून दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०२३ च्या 
२४.०० वाजेपर्यंत उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश याद्वारे देण्यात 
येत आहे . 

१ . 

शस्त्रे / सोटे / तलवारी / भाले / दंडे / बंदुका / सुरे / लाठ्या किंवा काठ्या 
किंवा शारिरीक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 

२. कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा 
तयार करणे . 


४. व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 
प्रदर्शने करणे . 


५. जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे . 
६. अशा , प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
धक्का पाहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत 
असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग 
आणने / अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस 
किंवा वस्तू तयार करणे व त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा 
जनतेत प्रसार करणे . 


७. तसेच , उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार 
यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात 
येऊ नये . 


सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका 
दंडाधिकारी तसेच ठाणेदर यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
लावून प्रसिद्धी करण्यात यावी . सदर अधिसूचना दिनांक ११ फेब्रुवारी , 
२०२३ च्या ००.०१ वाजे पासून दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०२३ च्या 
२४.०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील . 


शके १ ९ ४५ 


सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन शासकीय कर्मचा - यांना त्यांच्या 
कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच , प्रेत यात्रा धार्मिक कार्यक्रम 
अंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणूक लागू असणार नाही . सदर 
अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उलंघन झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही करण्यात 
येईल . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशिष्ट 
अशा प्रकरणात सूट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १० फेब्रुवारी , २०२३ ला 
सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


गोंदिया : 

दिनांक १० फेब्रुवारी , २०२३ . 


स्मिता बेलपत्रे , 
अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , 
गोंदिया . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७२ . 


प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक प्राउआ - नियमन - क- १०३ अंतिम आदेश - ६०६-२०२३.– 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक 
सीएसजी - १०७१ - सी- ( ३ ) दिनांक २२ मार्च , १ ९ ७२ तसेच कृषी व सहकार 
विभागाचे आदेश क्र . डीटीआर १०७४-२५१०९ - सी - ९ , दिनांक ०४ जानेवारी , 
१ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग - २०१७ - प्र.क्र .१२० - टेक्स 
२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे परिपत्रक 
क्र . कार्या - ४ - यंत्रमाग - ब - ५-१०३०१-२०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर , २०१७ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याद्वारे निलकमल 
हातमाग विणकर सहकारी संस्था , मर्या . , नागपूर , र . नं . २५७ या संस्थेचे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
समापन करण्यासंबंधी अंतिम आदेश पारीत करीत आहे . तसेच , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू 
संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . सुधीर कंगाली , कनिष्ठ लिपीक , अंतर्गत 
प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर यांची नियुक्ती करीत आहे . 
सदरहू आदेश आज दि . १ फेब्रुवारी , २०२३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७३ . 

अंतिम आदेश 

क्रमांक प्राउआ - नियमन - क- १०३ अंतिम आदेश - ६१३-२०२३ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 


तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय 
क्रमांक - सीएसजी - १०७१ - सी- ( ३ ) दिनांक २२ मार्च , १ ९ ७२ तसेच कृषी व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डीटीआर १०७४-२५१०९ - सी - ९ , 
दिनांक ०४ जानेवारी , १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग 
२०१७ - प्र.क्र .१२० - टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१७ तसेच 
मा . आयुक्तालयाचे परिपत्रक क्र . कार्या - ४- यंत्रमाग - ब - ५-१०३०१-२०१७ , 
दिनांक २१ डिसेंबर , २०१७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , 
नागपूर याद्वारे राजेश्वर हातमाग विणकर सहकारी संस्था , मर्या . , नागपूर , 
र . नं . २०५ या संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये समापन करण्यासंबंधी अंतिम आदेश पारीत 
करीत आहे . तसेच , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . के . आर . 
उमाटे , लेखपाल , अंतर्गत प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर 
यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरहू आदेश आज दि . १ फेब्रुवारी , २०२३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७४ . 

अंतिम आदेश 


क्रमांक प्राउआ नियमन - क- १०३- अंतिम आदेश ६२०-२०२३ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय 
क्रमांक सीएसजी -१०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च , १ ९ ७२ तसेच कृषी व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डीटीआर १०७४-२५१०९ - सी - ९ , दिनांक 
०४ जानेवारी , १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग - २०१७ 
प्र.क्र .१२० - टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे 
परिपत्रक क्र . कार्य - ४ - यंत्रमाग - ब - ५-१०३०१-२०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर , 
२०१७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याद्वारे नागपूर 
हॅन्डलूम कारपेट विणकर सहकारी संस्था मर्या . , नागपूर , र . नं . ५ ९ ३१ 
या संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये समापन करण्यासंबंधी अंतिम आदेश पारीत करीत आहे . तसेच , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
सदरहू संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . पी . बी . खोडे , उपलेखापरिक्षक , 
अंतर्गत जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग -२ सहकारी संस्था ( विणकर ) , 
नागपूर यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरहू आदेश आज दि . १ फेब्रुवारी , २०२३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७५ . 

अंतिम आदेश 

क्रमांक प्राउआ - नियमन - क- १०३- अंतिम आदेश - ६२७-२०२३ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 


३१ 


तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय 
क्रमांक सीएसजी -१०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च , १ ९ ७२ तसेच कृषी व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डीटीआर १०७४-२५१०९ - सी - ९ , 
दिनांक ४ जानेवारी , १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग 
२०१७ - प्र.क्र .१२० - टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१७ तसेच 
मा . आयुक्तालयाचे परिपत्रक क्र . कार्या - ४- यंत्रमाग - ब - ५-१०३०१-२०१७ , 
दिनांक २१ डिसेंबर , २०१७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , 
नागपूर याद्वारे राजू हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . , उमरेड , 
र नं . ११५२ , बेला , तालुका उमरेड या संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये समापन करण्यासंबंधी 
अंतिम आदेश पारीत करीत आहे . तसेच , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू संस्थेचे अवसायक 
म्हणून श्री . के . आर . उमाटे , लेखापाल , अंतर्गत प्रादेशिक उपआयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , नागपूर यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरहू आदेश आज दि . १ फेब्रुवारी , २०२३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७६ . 
अंतिम आदेश 


क्रमांक प्राउआ नियमन - क- १०३ अंतिम आदेश - ६३४-२०२३ . – 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय 
क्रमांक - सीएसजी -१०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च , १ ९ ७२ तसेच कृषी व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डीटीआर १०७४-२५१०९ - सी - ९ , 
दिनांक ०४ जानेवारी , १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग 
२०१७ - प्र.क्र .१२० - टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१७ तसेच 
मा . आयुक्तालयाचे परिपत्रक क्र . कार्य- ४ - यंत्रमाग - ब - ५-१०३०१ - २०१७ , 
दिनांक २१ डिसेंबर , २०१७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , 
नागपूर याद्वारे श्याम हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . नागपूर , 
र . नं . ५३६ या संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये समापन करण्यासंबधी अंतिम आदेश पारीत 
करीत आहे . तसेच , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . के . आर . 
उमाटे , लेखापाल , अंतर्गत प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर 
यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरहू आदेश आज दि . १ फेब्रुवारी , २०२३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७७ . 

अंतिम आदेश 

क्रमांक प्राउआ - नियमन - क- १०३- अंतिम आदेश - ६४१-२०२३ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , 


तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय 
क्रमांक - सीएसजी - १०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च , १ ९ ७२ तसेच कृषी व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डीटीआर १०७४-२५१०९ - सी - ९ , दिनांक 
०४ जानेवारी , १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग - २०१७ 
प्र.क्र .१२० - टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे 
परिपत्रक क्र . कार्य - ४- यंत्रमाग - ब - ५-१०३०१-२०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर , 
२०१७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याद्वारे अलहिलाल 
हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . नागपूर , र.नं. ३१३ या संस्थेचे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
समापन करण्यासंबधी अंतिम आदेश पारीत करीत आहे . तसेच , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू 
संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . पी . जे . कनेरे , उपलेखापरिक्षक , अंतर्गत 
जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग - २ , सहकारी संस्था ( विणकर ) , नागपूर 
यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरहू आदेश आज दि . १ फेब्रुवारी , २०२३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७८ . 

अंतिम आदेश 


क्रमांक - प्राउआ - नियमन - क- १०३- अंतिम आदेश - ६४८-२०२३ . – 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय 
क्रमांक - सीएसजी - १०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च , १ ९ ७२ तसेच कृषी व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डीटीआर १०७४-२५१०९ - सी - ९ , दिनांक 
०४ जानेवारी , १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग - २०१७ 
प्र.क्र .१२० - टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे 
परिपत्रक क्र . कार्य - ४ - यंत्रमाग - ब - ५-१०३०१-२०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर , 
२०१७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याद्वारे आदर्श 
सुरेश हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . , नागपूर , र.नं. ८५२० या 
संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये समापन करण्यासंबधी अंतिम आदेश पारीत करीत आहे . तसेच , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
सदरहू संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . पी . जे . कनेरे , उपलेखापरिक्षक , 
अंतर्गत जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग - २ , सहकारी संस्था ( विणकर ) , 
नागपूर यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरहू आदेश आज दि . १ फेब्रुवारी , २०२३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७ ९ . 
अंतिम आदेश 


क्रमांक - प्राउआ - नियमन - क- १०३ अंतिम आदेश - ६५५-२०२३. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 


, 


शके १ ९ ४५ 


तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय 
क्रमांक - सीएसजी - १०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च , १ ९ ७२ तसेच कृषी व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डीटीआर १०७४-२५१०९ - सी - ९ , दिनांक 
०४ जानेवारी , १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग - २०१७ 
प्र.क्र .१२० - टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे 
परिपत्रक क्र . कार्य - ४ - यंत्रमाग - ब - ५-१०३०१-२०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर , 
२०१७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याद्वारे केवलराम 
हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . , नागपूर , र.नं. २०८ या संस्थेचे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
समापन करण्यासंबधी अंतिम आदेश पारीत करीत आहे . तसेच , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू 
संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . पी . एल . मोकदम , उपलेखापरिक्षक , 
अंतर्गत जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग - २ , सहकारी संस्था ( विणकर ) , 
नागपूर यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरहू आदेश आज दि . १ फेब्रुवारी , २०२३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 


नागपूर : 
दिनांक १ फेब्रुवारी , २०२३ . 


सीमा पांडे 

प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , 
नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८० . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा . - ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ मधिल तरतूद . 


( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र.स. आ- सं . वं का . - 
कक्ष - १५ - संस्था सर्वेक्षण -२१ ९९ -२०२२ , दिनांक १-८-२०२२ . 


( ३ ) वर्धा जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशिय विकास 
बँक , वर्धा , सेवकांची सहकारी पत संस्था म . , वर्धा , र . नं . 
११८ या संस्थेचा श्री . टि . एन . चव्हाण , कार्यालय अधीक्षक , 
अंतर्गत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा यांनी 
सादर केलेला सर्वेक्षण अहवाल दिनांक २० सप्टेंबर , २०२२ . 


( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . जिउनिव - नियमन - अवसायन 
अंत.आदेश - ८००-२०२२ , दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०२२ . 

( ५ ) संस्थेचे पत्र दिनांक २२-११-२०२२ . 

आदेश 


क्रमांक - जिउनिव - नियमन - अवसायन अंत.आदेश - १६८-२०२३ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई यांचे शासन राजपत्र दिनांक २४ नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , संजय क्षिरसागर , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , शके १ ९ ४५ 


जिल्हा उपनिवबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा , याद्वारे वर्धा जिल्हा सहकारी 
कृषी ग्रामीण बहुउद्देशिय विकास बँक , वर्धा सेवकांची सहकारी पत 
संस्था , म . , वर्धा , र.नं. ११८ या संस्थेचे समापन करण्यासंबंधी वाचा 
क्र . अन्वये दिलेला अंतरिम आदेश याद्वारे कायम करून अंतिम करीत 
आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ जानेवारी , २०२३ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे मुद्रेसह निर्गमित करीत आहे . 


वर्धा : 

दिनांक ५ जानेवारी , २०२३ . 


संजय क्षिरसागर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८१ . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक सनिना - नियमन अधिसूचना - सयोग मजुर -२ ९३-२०२३ . - 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका नागपूर याद्वारे अधिसूचना 
करीत आहे की , “ सयोग मजुर सहकारी संस्था मर्या . , सोनेगाव , 
ता . , जि . नागपूर " ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
नियम , १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार नोंदविण्यात आली आहे . सदर संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक- एनजीपी - एआरएन - पीआरडी - ( एल ) - ७२७-२०२३ , 
दिनांक ३ फेब्रुवारी , २०२३ . 


66 

सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” व उपवर्गीकरण 
कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ” असे आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) प्रमाणे करण्यात येत आहे . 


नागपूरः 

दिनांक ३ फेब्रुवारी , २०२३ . 


जयंत मो . पालटकर , 
सहाय्यक निबंधक . 
सहकारी संस्था , तालुका नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक जिदुविअ - नाग - सह- नरेंद्र आदि.म.शे. - नोंदणी -१४ ९४-२०२२ 

मी , एस . के . कोल्हे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जाहीर करतो की , नरेंद्र आदिवासी मत्स्य शेतकरी उत्पादक 
नागपूर 
सहकारी संस्था , मर्या . , पारशिवनी , ता . पारशिवनी , जिल्हा नागपूर या 
सहकारी संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधिल 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक -२४ ) कलम ९ ( १ ) नुसार 
नोंदणी केली असून , नोंदणी क्र . एनजीपी - पीएसआय - जीएनएल - ओ - ३८४ 
दिनांक २ ९ डिसेंबर , २०२२ आहे . 

२०२२ , 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्व साधारण संस्था उपवर्गीकरण 
असून 
इतर संस्था ” महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
ना . - एक- ९ ( १५१८ ) . 


१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अनुसार केलेले आहे . 


नागपूर : 

दिनांक २ ९ डिसेंबर , २०२२ . 


३३ 


1 


एस . के . कोल्हे , 
सहाय्यक उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८३ . 

अधिसूचना 

क्रमांक सनिव - नोंदणी- १० ९४-२०२२. 

मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 
वर्धा , जिल्हा वर्धा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , भिम टायगर सुशिक्षीत बेरोजगार बहुउद्देशिय 
सेवा सहकारी संस्था मर्या . , पवनार , ता , जि . वर्धा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे अधिनियम , क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . तो नोंदणी क्रमांक WDA - WDA - GNL ( s ) ४२५-२०२२ 
२०२३ , दि . २२ सप्टेंबर , २०२२ आहे . 


66 


उपनिर्दिष्ट अधिनियम मार्फत कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे “ वर्गीकरण 
सर्वसाधारण ” असून “ उपवर्गीकरण समाजिक संस्था ” आहे . 
दिनांक २२ सप्टेंबर , २०२२ . 

99 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८४ . 

वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( २ ) व ( ४ ) अंतर्गत वैधानिक तरतूद . 


( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
७७ ( अ ) अन्वये आदेश क्र . २२७ / २२ , दि . २५ फेब्रुवारी , 

२०२२ . 


( ३ ) श्री . ए . आर . वडे , प्राधिकृत अधिकारी यांचा दिनांक १४ 
नोव्हेंबर , २०२२ चा अहवाल . 


( ४ ) या कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक - सनिव / नियमन / 
अंतरिम आदेश - १२७१-२०२२ , दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०२२ . 


ज्याअर्थी , न्यु मर्चन्ट ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्या . , पडेगांव , 
र . नं . ३ ९९ ता . जि . वर्धा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ अंतर्गत नोंदणी झालेली असून सदर 
संस्थांचे कामकाज कायदा , नियम व उपविधितील तरतुदी नुसार तसेच 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार चालणे बंधनकारक 
आहे आणि , 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , नियम व संस्थेची 
मंजूर उपविधी व वेळोवळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासकीय 
परिपत्रकातील तरतुदीनुसार संस्था चालविणे बंधनकारक आहे . परंतु , 
सदर संस्थेने कोणत्याही नियमाचे पालन केल्याचे दिसून येत नाही . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७-१३ , 


संस्थेने उपविधीतील उद्देशाप्रमाणे कामकाज केलेले नाही . सदर संस्थेने 
शासनाच्या संकेत स्थळावर स्वतःची प्रोफाईल तयार केलेली नाही . सदर 
संस्था दि . २४ फेब्रुवारी , २०२० रोजी निवडणुकीस पात्र होती . सदर 
संस्थेने मतदार यादी सादर करून निवडणूक निधी भरणा करून नमुना 
ई -२ मधिल माहिती भरून संचालक मंडळाचा कालावधी संपण्याचे चार 
महिने अगोदर निवडणूक प्रक्रिया सुरू करणे , मा . राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरण म . रा . यांचे निवडणूक नियमावली नुसार बंधनकारक आहे . 


ज्याअर्थी , संस्थेने मुदतीत मतदार यादी व निधी सादर न केल्यामुळे 
वाचा क्र . ( २ ) अन्वये संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री . ए . आर . 
वडे , सहकार अधिकारी श्रेणी -१ अंतर्गत सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ता . वर्धा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती . 


ज्याअर्थी , वाचा क्र . ( ३ ) अन्वये संस्थेचे प्राधिकृत अधिकारी यांचे 
अहवालानुसार संस्थेला दिनांक ८ मार्च , २०२२ , ६ जून , २०२२ , 
२४ ऑगस्ट , २०२२ रोजी पदभार देण्याबाबत लेखी पत्र देऊनही तसेच 
भ्रमणध्वनीवरून संपर्क करून सुद्धा संस्थेकडून रेकॉर्ड प्राप्त झालेला 
नाही . तसेच , संस्थेचे पदाधिकारी व संस्थेचे सदस्य यांचेकडून संस्था 
पूर्ववत चालू ठेवण्यासाठी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही . 
यावरून 
संस्थेचे पदाधिकारी संस्था चालविण्यास इच्छुक नाही . तसेच , संस्था 
नोंदणीकृत पत्यावर कार्यरत नाही असा अभिप्राय प्राधिकृत अधिकारी 
यांनी सादर केलेला असल्यामुळे वाचा क्रमांक ( ४ ) अन्वये संस्थेचा 
व्यवहार बंद करणेबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ अन्वये संस्थेला अंतरिम आदेश देण्यात येऊन त्यानुसार १ 
महिन्याचे आत संस्थेनी त्याचा लेखी खुलासा सादर करणे आवश्यक 
होते . 


परंतु , संस्थेकडून आजपावेतो कोणताही खुलासा या कार्यालयात 
प्राप्त झालेला नाही . तसेच , संस्थेच्या कोणत्याही सभासदांनी आपले 
म्हणने मांडण्यासाठी संपर्क साधलेला नाही . 


ज्याअर्थी , वरील विवेचनावरून संस्थेचे पदाधिकारी तसेच सभासद 
संस्थेचे कामकाज चालविण्यास उत्सुक नाही व संस्थेने अधिनियमातील 
नियमातील किंवा उपविधीतील तरतुदी व व्यवस्थापन या बाबतच्या कोणत्याही 
शर्तीचे अनुपालन करणे बंद केले आहे . त्यामुळे संस्था कायद्यानुसार 
समापन करण्यास पात्र आहे . अशी या कार्यालयाची खात्री झाली आहे . 
त्याअर्थी , खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . - 
आदेश 


क्रमांक सनिव - नियमन अंतिम आदेश - १३६५-२०२२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , महाराष्ट्र शासन , निर्णय 
क्रमांक अप्रदा ०५१ ९ - प्र.क्र .५ ९ - १३ - स , दिनांक २४ नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , तालुका वर्धा , न्यु मर्चन्ट ग्रामिण सहकारी पतसंस्था मर्या . , पडेगांव , 
र . नं . ३ ९९ , ता . जि . वर्धा ही संस्था वर नमूद कारणास्तव संस्थेचे 
समापण करण्याकरीता वाचा क्रमांक - ( ४ ) चा अंतरिम ओदश कायम 


, 


शके १ ९ ४५ 


करण्यात येत असून अवसायनाचा अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत 
आहे . कलम १०३ ( १ ) मधिल तरतुदीनुसार या संस्थेच्या अवसायकपदी 
श्री . ए . आर . वडे , सहकार अधिकारी श्रेणी - १ , वर्धा यांची नियुक्ती 
करीत आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक २० डिसेंबर , २०२२ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहे . 
दिनांक २० डिसेंबर , २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८५ . 

अधिसूचना 

क्रमांक सनिव - नोंदणी - ३६ - २०२३. - 

मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 
वर्धा , जिल्हा वर्धा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की युवाशक्ती बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , वर्धा , ता . जि . वर्धा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम 
क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तो नोंदणी 
क्रमांक WDA - WDA - GNL ( s ) ४२६-२०२२-२०२३ , दि . १२ जानेवारी , 
२०२३ आहे . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियम मार्फत कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधिल क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे “ वर्गीकरण 
सर्वसाधारण ” असून “ उपवर्गीकरण समाजिक संस्था ” आहे . 
दिनांक १२ जानेवारी , २०२३ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८६ . 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिव - नोंदणी- ६ ९ -२०२३ . - 

मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 
वर्धा , जिल्हा वर्धा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , गायत्री अभिनव सहकारी संस्था मर्या . , वर्धा , 
ता . जि . वर्धा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम क्रमांक २४ 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तो नोंदणी क्रमांक WDA 
WDA - GNL ( s ) ४२७-२०२२-२०२३ , दि . २७ जानेवारी , २०२३ आहे . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियम मार्फत कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधिल क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे “ वर्गीकरण 
सर्वसाधारण ” असून “ उपवर्गीकरण इतर संस्था ” आहे . 


वर्धा : 

दिनांक २७ जानेवारी , २०२३ . 


प्रकाश भजनी , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका वर्धा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


